बिरवाडी आदिवासी उपसा सिंचन योजना ता. शहापूर जि.ठाणे 
या योजनेस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. उसिंयो - २०२३/प्र. क्र.०५/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


१) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. उसिंयो २००५/४३६/२००५ /खारभूमी दि. २४.११.२००५ 

२) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. ळपायो-२०११ / २५९९ / (प्र.क्र. ३४७ / 2099) /खारभूमी 
दि. १६.०६.२०१४ 

३) कार्यकारी संचालक,कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे यांचे पत्र जा.क्र.कोंपाविम/ बिरवाडी सुप्रमा 
-०२२१/(०२/२०२१)/तां-५/ ४२५१ , दिनांक ३०/१२/२०२२ 


प्रस्तावना:- 

बिरवाडी आदिवासी उपसा सिचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे ही भातसा जलाशयावरील उपसा 
सिंचन योजना असल्याने स्वतंत्र साठा नाही. भातसा प्रकल्पाचे मुख्य खोरे हे पश्चिम वाहिनी नदी खोरे तसेच उपखोरे 
उल्हास आहे. सदर प्रकल्प कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे अंतर्गत " कोंकण Wear " या प्रदेशांतर्गत आहे. 
सदर योजना कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत हाहापूर तालुक्यातील भातसा धरणाच्या जलाशयातून १ 
टप्यात पंपाद्वारे उचळून तेथून गुरुत्वीय नलिकेद्वारे वितरण प्रणाली मार्फत सिंचन करणे प्रस्तावित आहे. भातसा 
धरणाच्या जवळ उंचवट्यावर असलेल्या मौजे बिरवाडी, शोंड्याचापाडा, पेंढरघोळ, मेंगाळपाडा, नवाचापाडा व 
चोकीचापाडा या गावांतील शेतजमिनींस जलाशयाजवळ असून देखील वर्षानुवर्षे सिंचनाचा लाभ मिळत नव्हता. 
या योजनेद्वारे एकूण १२६७ हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या भागात प्रामुख्याने आदिवासींच्या 
जमिनी आहेत. वर उल्लेखित गावातील १८२ लाभार्थी आदिवासी व १०० बिगर आदिवासी शेतकऱयांना सिंचनासाठी 
पाणी मिळावे यासाठी सदर योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 


सदर योजनेस संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२४/११/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये दरसूची सन २००४-०५ 
रु. ८२७.१० लक्ष TPA प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भाधिन क्र. २ येथील 
दि.१६/०६/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दरसूची सन २०११-१२ नुसार रु. १९५६.३९ लक्ष रक्‍्कमेस प्रथम 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तदनंतर सदर प्रकल्पाच्या सन २०२१-२०२२ च्या 
दरसुचीवर आधारीत रु. २३५६.७४ लक्ष किंमतीच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाबाबत, राज्य 
तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (SLTAC-Il) च्या दि. २३/०५/२०२२ रोजी झालेल्या ६४ व्या बैठकीत छाननी 
अहवालातील १ ते २७ मुद्दे विचारात घेण्याच्या अधीन राहून, समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, यांच्याकडून बिरवाडी 
आदिवासी उपसा सिंचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे या योजनेचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरून शासन पुढील आदेशा निर्गमित करीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसिंयो - २०२३/प्र. क्र.०५/खारभूमी 


शासन निर्णय :- 

बिरवाडी आदिवासी उपसा सिंचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे या योजनेस जलसंपदा विभाग 
दरसूची सन २०२१-२०२२ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरसूची सन २०२१-२०२२ वर आधारित रु. २३५६.७४ 
लक्ष ( अक्षरी रुपये दोन हजार तीनशे छप्पन लक्ष desea हजार फक्त ) किंमतीस [| प्रत्यक्ष कामासाठी रु. 
२३०९.८४ लक्ष व अनुषंगिक खर्च रु. ४५.२५ लक्ष] खालील अटींच्या अधीन राहून द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. योजनेचा उपशिर्षनिहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत 
जोडला आहे. 
१) " बिरवाडी आदिवासी उपसा सिंचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे " या प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्ताव आहे त्या किंमतीत पूर्ण होईल या बाबत खात्री करून पुढील कार्यवाही करावी. योजना नियोजित 
वेळेत पूर्ण करावी. 
२) " बिरवाडी आदिवासी उपसा सिचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे या योजनेच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 
३) सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने कार्यवाही करावी. 
४) राज्य तांत्रीक सल्लागार समितीने योजनेच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 
५) “बिरवाडी आदिवासी उपसा सिंचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे “या योजनेच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी निविदाविषयक क्षेत्रिय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली 
जाणार नाही. तसेच सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 
६) सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलीत शासन निर्णय, नियम, cve तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, 
विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. 

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य HUNT " ४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (०२) कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ योजना 
(४७०२ ४९०९) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांनी दिलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SRA - 2023/0. क्र.०५/खारभूमी 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खारभूमी कार्यासनाच्या 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत ११ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥॥७9॥[॥9.9०५.॥_ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०२१७०२१३२०२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

p R AV | N H | VA | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad3219b12b 
5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B1081AE6CC80B0710E3FC3 
826245F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2023.11.02 17:02:41 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 


प्रत, 


गर 
२. 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 


३. मा. उप मुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 


. मा. उप मुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


१८ 


he 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर. 

. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

.कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, मेरी, नाशिक. 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई. 

.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१५. 
. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
अर्थ शाखा-१व२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः SRA - 2023/0. क्र.०५/खारभूमी 


परिशिष्ट - अ 
(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र. उसिंयो -२०२३/प्र.क्र.०५/खारभूमी, दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, 2023 चे परिशिष्ट) 
बिरवाडी आदिवासी उपसा सिंचन योजना ता.शहापूर जि. ठाणे द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतुद ( जलसंपदा विभाग दरसूची सन २०२१- 
२२व सा.बां.विभाग दरसूची सन २०२१-२२) रू. लक्ष 


भाग -१ : 


अ.क्र. 


५ 


argh काम 


एकूण किंमत २३५६.७४ 


योजनेची ठळक वैशिष्टे :- 


| बिरवाडी आदिवासी उपसा | १२६७ हेक्‍टर (ICA) 


सिंचन योजनेचे सिंचन क्षेत्र 
२ | लाभव्यय गुणोत्तर १.७९ (प्रचलित मापदंड १ पेक्षा धिक) योजना मापदंडात 
बसते. 
३ | आर्थिक परतावा दर १८.९७ % (प्रचलित मापदंड १२% पेक्षा अधिक) योजना 


मापदंडात बसते. 
४ | सिचन क्षेत्र (ICA) प्रती हेक्टरी  ।रू.१,८६,००९/- प्रती हेक्‍टर (प्रचलित मापदंड रू. २,६५,६०८ 


किंमत /- प्रती हेक्‍टर पेक्षा कमी) योजना मापदंडात बसते. 
Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Pp RAVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 13c482974ccf422b154ad321 
9b12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
S H IVAJ | KO | H F serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 1081 AE6CC80B0710 
E3FC3826245F60E43248C12F 10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2023.11.02 17:26:53 +05'30' 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


